सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)/का-२/रेशा/०५/२३४/२०१९, दि.१५/०१/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील सातारा तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जान्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची । दर्जोन्नती 
क्रमांक q एकूण | नंतरचा 
लांबी लांबी = 
लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
रा.मा.१४० ते कण्हेर वेळे कुसुंबी | इतर जिल्हा | (०/००ते ८/००) १०.०० । प्रमुख 
मोहोट म्हाते खु.वागदरे ते इजिमा । मार्ग३१ |।८.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग-१३१ 
३१ मानेवाडी रस्ता ग्रामीण | (o/ood 2/00) 
मार्ग ८३ |।२.००कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


२. । प्रजिमा २९ते पोगरवाडी आरे इतर जिल्हा | (०/००ते१८/६००) | १८.६०० | प्रमुख 
दरे रेवंडे वावदरे राजापुरी ते मार्ग ५६ १८.६०० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
प्रजिमा २९ रस्ता. मार्ग-१३२ 

३. | प्रजिमा १३५ ते अंबवडे बु .करंजे इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/००) १२.०० | प्रमुख 
शिंदेवाडी मस्करवाडी लावंघर | मार्ग ५७ १२.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
अनावळे ते प्रजिमा ३७ रस्ता . मार्ग-१३३ 

४. ।रा.म.मा.४ ते ae वेचले डोळेगांव इतर जिल्हा | (०/०० ते १३/४००) | १३.४०० | प्रमुख 
भाटमरळी कुसवडे नरेवाडी रस्ता. । मार्ग ५३ १३.४०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-१३४ 

५. । भोदवडे अंबवडे बुद्रुक सायळी इतर जिल्हा | (०/०० ते 32/00) ३२.०० । प्रमुख 
वडगांव सावली कुरूलबाजी । मार्ग ६० ३२.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
कुडेघर रोहोट पाटेघर आलवडी मार्ग-१३५ 
धावली रस्ता. 

६. | प्रजिमा २९ परळी बनघर कुस इतर जिल्हा | (०/०० ते 30/00) ३०.०० । प्रमुख 
खुर्द कुस बु stig ताकवली | मार्ग ६१ ३०.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
निगुडमाळ नित्रळ कातवडी मार्ग-१३६ 
pores! धनगरवाडी धावली ते 
प्रजिमा २६रस्ता. 

७. ।मर्ढ ते WAAAY fod इतर जिल्हा | (०/०० ते ३१/५००) | ३१.५०० | प्रमुख 
बसाप्पाचीवाडी आरळे पाटखळ । मार्ग ६३ ३१.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
वाढे म्हसवे a नेले धावडशी मार्ग-१३७ 
आकले ते रा.मा.१४० रस्ता. 

८. ।आसनगांव कुसवडे निनाम इतर जिल्हा | (०/०० ते १७/६००) | १७.६०० | प्रमुख 
सोनापूर गणेडरखिंड ते कोंजावडे | मार्ग ६६ १७.६०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रस्ता (इजिमा-६६) मार्ग-१३८ 

९. «| प्रजिमा २९ ते ठोसेघर चिखली इतर जिल्हा | (११/००ते २५/६००) | १४.६०० | लांबी - 
जांभे soa Sah आवर्डे ते | मार्ग ५२ १४.६०० कि.मी. कि.मी. | सदर रस्ता 
प्रजिमा ८३ रस्ता . प्र.जि.मा. 

१२८ मध्ये 
समाविष्ट 
केल्याने 
प्र.जि.मा. 
१२८ ची 
लांबी 
(919.004 
१४.६००) 
२५.६०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


कि.मी. 
इतकी 
होईल. 
नामाभिधान 
- प्रजिमा 
२९ ते 
ठोसेघर 
चिखली 
जांभे 
बोपोशी 
करंजोशी 
आवर्डेते 
प्रजिमा ८३ 
रस्ता असे 


होईल. 


एकूण 


१७९ .७०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १७९.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३१५४.२५-- 


१७९.७००) म्हणजेच ३३३३.९५ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१७७.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (२५७४.०९-१७७.७००) म्हणजेच २३९६.३९ कि.मी. 


इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 


(६८०३.३३-२.००) म्हणजेच ६८०१.३३ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००२२५१२५४२३०११८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Vinayakrao Patil 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

DN: c=IN, o=Go' ment Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, post ashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5 
£8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao 


ca 
त 
8 


Patil 
Date: 2020.02.25 12:57:04 +05'30' 


( Hatta पाटील) 


अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.२७/नियोजन-२ 


२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,सातारा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सातारा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, सातारा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


2) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


